जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामध्ये लागू करण्यात 
आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी आकृतीबंधातील 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.३४/योजना-५ 
बांधकाम भवन , तळमजला, 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - Yoo ००१. 
तारीख: २३ ऑगस्ट, २०२१ 


ग्रा.वि.वि., आदेशा क्र.जिग्राप्र-२०१९/प्र.क्र.३०/योजना-५ , दिनांक १९.०७.२०१९ 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि १२.०२.२०२०. 
ग्रा.वि.वि., शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-२०२०/प्र.क्र.१४/योजना-५ , दि.१२.०३.२०२०. 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि ३१.०८.२०२०. 
ग्रा.वि.वि., शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-२०२०/प्र.क्र.२९/योजना-५ , दि.०५.१०.२०२०. 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि १५.०२.२०२१. 
ग्रा.वि.वि., शासन निर्णय क्र.जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.१३/योजना-५ , दि.०३.०३.२०२१. 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि १०.०८.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा केंद्र हिस्सा, वित्त विभागाने आकृतीबंध सुधारित करण्याचे दिलेले 
निर्देश तसेच प्रस्तावित पदांचा अंतिम आढावा उच्चाधिकार समितीसमोर सादर करुन त्यांस मान्यता मिळणे व 
त्याबाबतचे आदेश निर्गमित करणे याकरीता काही कालावधी लागणार असल्याने सद्यस्थितीत कामाकरीता 
पदांची आवश्‍यकता विचारात घेता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामध्ये १५ पदे चालू ठेवण्याबाबतचे निदेश मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व प्रकल्प संचालक, जिल्हा 
ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) यांना दिनांक १९ जुले, २०१९ च्या पत्रान्वये देण्यात आलेले आहे. 


यानुषंगाने राज्यातील ३४ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांकरीता प्रत्येकी १५ पदे असे एकूण ५१० 
अस्थायी पदांना विभागाच्या दिनांक ०३ मार्च, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक 
३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आलेली होती. 


आता राज्यातील ३४ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमधीलळ एकूण ५१० अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.3४/योजना-५ 


शासन निर्णय:- 

या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-'अ' मध्ये नमूद केल्यानुसार राज्यातील ३४ जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणांमधील एकूण ५१० अस्थायी पदे दिनांक 09.08.2029 ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदांच्या वेतन व भत्ते यांचा खर्च ग्राम विकास विभाग मागणी क्र.एल-३, २५१५- इतर ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम, ००-१०४- जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरण-प्रश्ासन (००)(०१)-जिल्हा ग्रामीण विकास 
यंत्रणा-प्रशासकीय खर्च (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२५१५ २५९३ केंद्र हिस्सा ६० %) व (२५१५ २६०१ राज्य हिस्सा 
४०%) (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२०२२ च्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक 
१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८२३१५०८५४५९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e e 
D ) | | | Digitally signed by Dilip Babasaheb Patil 
[2 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Rural Development Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=82e461e0a32ec649f0a60e4372f7 
a a S a h eC cbbb3edff433d33cc0d95db6f8dbf1 fa4f7f, 


serialNumber=6721aca60d5973c4d26547 


269488f4f9d7c98360213c1a8ca7eccc36b3 


b Patil 0110 
(दि.बा.पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
सचिव केंद्र सरकार,ग्रामीण विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली. 
सचिव (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 


oc “७ AD -5 


महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.3४/योजना-५ 


६. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (सवी. 

७. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

९. अतिरिक्‍त संचालक,प्रकल्प आखणी व एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कक्ष. 

qo. जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), (सवी. 

११. मु.का.अ., जि.प.तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,(सवी. 
१२. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सवी. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 

१४. कक्ष अधिकारी (वित्त-१), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड,मुंबई. 

१५. निवड नस्ती, कार्यासन योजना-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.3४/योजना-५ 


परिशिष्ट-अ 


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमधील खाली नमूद केलेल्या पदांना मुदतवाढ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
i | प्रकल्प संचालक 1१ | 
२ लिपीक टंकलेखक (कनिष्ठ सहायक) ३ 
4 सहायक प्रकल्प अधिकारी (संनियंत्रण) (म.वि.से.मधून (a 
उपलब्धता) 
8 कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता (अभियांत्रिकी शाखा) [2 
4 सहायक लेखाधिकारी वर्ग-३ 1 १_| 
नि वरिष्ठ लेखा लिपीक Le 
9 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) ae 
कार्यालय अधिक्षक Pa 
९ वरिष्ठ सहायक a ee 
| ao | वाहन चालक २ 
| aa | q | Bros / परिचर / रखवालदार 2 
एकुण १५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


